व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातील 
प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ सहायक 
संचालक (a), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब 
(अतां) (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर सेवा पुनर्विलोकन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्र. : पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र. ३५७/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ३० ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भः (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि. १०/०६/२०१९ 
(२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,शा. नि. क्र:पुनर्वि- 
२०२२/प्र.क्र.०१/व्यशि- १, दि. ०७/०१/२०२२ 
(३) विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७/०७/२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० 
वर्ष अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी, त्यांचे सेवा पुनर्विलोकन करून त्यांना शासन सेवेतून 
मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ 
येथील दि. १०/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सेवापुनर्विलोकनासंबंधी कार्यपध्दती व सर्वसाधारण 
सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
(महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट - अ व ब (तांत्रिक/अतांत्रिक) (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
सेवापुनर्विळोकनाकरिता संदर्भ क्र. (२) अन्वये अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता वा नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली 
आहे. 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/ सहायक संचालक (अतां.), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी 
त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता वा 
नाविन्यता यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७/०७/२०२३ रोजीच्या बैठकीत 
सादर करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करून केलेल्या 
शिफारशी नुसार ज्या अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र. ३५७/व्यशि-१ 


शासन निर्णय: 

विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि. २७/०७/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील शिफारशीस 
अनुसरुन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था/ सहायक संचालक (अतां.), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) (राजपत्रित) या संवर्गातील सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षानंतर किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३०१६२०१२०९०३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp R A D E E Pp Digitally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL. 
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT, 
stalCode=400032, st=Mi 
2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbacSe75130d8b7a4674a77a269 1 e4bf2 
1582d392883e9, 
donym=32336 101 E3FB5 187 18EE3AAAESSDB3EC668F BES, 
ialNumber=415BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848F 
B6CE23F47DAF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
Date: 2023.10.30 16:20:04 +05'30' 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकरी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर. 
२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०० ०५१. 
५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, 
अमरावती, नागपूर. 
६) संबंधित अधिकारी (संचालक यांच्यामार्फत) 
७) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र. ३५७/व्यशि-१ 
शासन निर्णय: पुनर्वि-२०२३/प्र.क्र. ३५७/व्यशि-१, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे प्रपत्र 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/ 
सहायक संचालक (अतां. , महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) (राजपत्रित) या संवर्गातील वयाच्या 


५०/५५ व्या वर्षानंतर किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झालेनंतर सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास पात्र ठरलेल्या 


अधिकाऱ्यांची यादी. 
अ. क्र. पात्र अधिका-यांची नावे 
ee | श्री. आर. आर. सोनावणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


